RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३० ] 


सोमवार, मे ११, २०१५ / वैशाख २१, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


पर्यावरण विभाग 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मे २०१५ 


अधिसूचना 


जल ( प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम , १९ ७४. 

क्र . मप्रनि . ३८१३(९)/प्र.क्र . २०५ / आस्थापना . - ज्याअर्थी, जल ( प्रदूषण , प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम , १९ ७४ खाली शासकीय 
अधिसूचना, पर्यावरण विभाग , क्र . मप्रनि. ३८१३ (९) /प्र.क्र . २०५ / आस्थापना, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ द्वारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 
अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अजय मेहता, प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात आला होता. 

आणि ज्याअर्थी, श्री . अजय मेहता, प्रधान सचिव यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी श्री . सीताराम कुंटे , प्रधान सचिव, दिनांक २७ एप्रिल 
२०१५ रोजीपासून पर्यावरण विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, श्री. सीताराम कुंटे , प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांची उक्त मंडळाचे अध्यक्ष या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळण्यासाठी नियुक्ती करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

त्याअर्थी, आता, जल ( प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम, १९ ७४ च्या कलम ४ पोट-कलम २ ( अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री. सीताराम कुंटे , प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळण्यासाठी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजीपासून पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सो . ना . बागुल , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६६-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


